उपायुक्त (पुरवठा) गट-अ या पदावरील 
अधिकाऱ्यांची दि.१.१.२०२१ ची स्थिती 
दर्शविणारी अंतिम जेष्ठतायादी प्रसिध्द 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक : ज्येष्ठता- 2929 /प्र.क्र. १२/ना.पु.१५, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : ३१ डिसेंबर, २०२१. 


वाचा :- शासन परिपत्रक क्र. ज्येष्ठता- २१२१/प्र.क्र. १ २/ना.पु.१५, दि. ०३.११.२०२१ 


शासन परिपत्रक :- 

अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाच्या अधिनस्त विभागीय कार्यालयातील पुरवठा संवर्गातील 
उपायुक्त ( पुरवठा), गट-अ या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दिनांक ०१/०१/२०२१ ची स्थिती दर्शविणारी तात्पुरती 
ज्येष्ठता यादी दिनांक ०३.११.२०२१ च्या परिपत्रकान्वये प्रसिध्द करण्यात आली आहे. 
२. आता, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाच्या अधिनस्त विभागीय कार्यालयातील पुरवठा 
संवर्गातील उपायुक्त ( पुरवठा), गट-अ या संवर्गातील पदावरील अधिकाऱ्यांची दि.०१/०१/२०२१ रोजीची स्थिती 
दर्शविणारी अंतिम ज्येष्ठतायादी याद्वारे प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 
३. सर्वविभागीय आयुक्तांना विनंती करण्यात येते की, सदर तात्पुरती ज्येष्ठतायादीची प्रत संकेतस्थळावरून 
प्रापत करून घ्यावी. आपल्या विभागातील सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांना ज्येष्ठतायादीची प्रत संकेतस्थळावरून 
उपलब्ध करून घेण्याबाबत कळवावे. 


शासन परिपत्रक क्रमांक : ज्येष्ठता-२१२१/प्र.क्र.१२/ना.पु.१५, दिनांक: ३१.१२.२०२१ 
उपायुक्त (पुरवठा), गट-अ या संवर्गातील अधिका-यांची 
. ०१/०१/२०२१ ची स्थिती दर्शविणारी अंतिम ज्येष्ठतायादी 


क ५16 
REE 


च्‌. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


अ.क्र नाव जन्म दिनांक प्रवर्ग | उपायुक्त (पुरवठा) विभाग 
पदावरील 
पदोन्नतीचा दिनांक 

_१_ द 


करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२११२३११७५८२३८९०६ असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, Digitally signed by GAJANAN RAMDAS 
DESHMUKH 


Date: 2022.01.03 16:01:39 +05'30' 
(गजानन रा. देशमुख) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
१) सर्व विभागीय आयुक्त, 
२) सर्व उप आयुक्त (पुरवठा), 
3) निवड नस्ती (अ.ना.पु.व ग्रा.सं.वि ./ना.पु.१५. 


